Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ९ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११ -१७, शके १९३८ [ पृष्ठे ४६ , किंमत : रुपये १० .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१- १ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ. - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


१ - ४६ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक कक्ष-८- अका -भूस - कावी -२५५- २०१७. 
___ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन अधिसूचना दिनांक २८ -८ -२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
अ- एक -१ ( १६७६ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७ , शके १९३८ 


काढली आहे . तसेच विशेष भूमी संपादन अधिकारी काटेपुर्णामोर्णा प्रकल्प अकोला यांचे पत्र क्र .मंअ- कापुमोप्र- कावि-१९८ -१६ दि . २३-५-१६ अन्वये 
शुध्दीपत्रक काढण्यात आले आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


( २ ) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३- ४७- २०१४ - २०१५ , 

गांव पारस , तालुका बाळापूर, जिल्हा अकोला. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( ३ ) 

हे . आर 
११८५ 
११८६ 
११८७ पै 
११८७ पै 
११८७ 


० 


० 


० 


Y 


0 


० 


3 


० 


११८७ पै 
११८९ पै 


० 


० 


० 


११८९ पै 
११८९ पै 
११८९ पै 


० 


० 


० 


एकूण . . 


० 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - म . रा .वि .नि .कं . मर्या. पारस . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - म . रा. वि . नि .कं . मर्या. पारसच्या प्रस्तावित रेल्वेसायडिंग करीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ : -सिंचन क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्यात येत नर न ती म . रा. वि .नि . कं मर्या. पारस करीता संपादन करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८, २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


स 


जपा 


३ 


सदर प्रकरणात भूधारकांचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार 
निरंक समजण्यात याव्यात . 

उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) काटेपुर्णा-मोर्णा प्रकल्प जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता 
येईल . 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३७२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक मंअ/ भूस -केपीएमपी - कावि - ५३ - २०१७ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ - २०१४ प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक ९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात 
येईल; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेमध्ये समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन (यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे , असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ) 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाचे प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


चा 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्य प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने व तरतुदीचेबुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , काटेपूर्णा मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ - ४७- २०१४ - २०१५ , 


गांव लंघापूर, तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


गट क्रमांक 

(२ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

(३) 


हे . आर 


११२ 


० ०५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव : - उमा बॅरेज प्रकल्प 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - ५५१० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची आर्थिक स्थिती 
सुधारण्या बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 


र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही . 


अनुसूची- पाच 


विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्यांचेनिरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प, जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला, येथे 
करता येईल . 


अकोला : 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ . 


जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी , अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७ , शके १९३८ 


५ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कली- भूसं- कावि- ४८८- २०१६ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४-प्रक्र .७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे,(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम- ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल; 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 
अ- एक -२ (१६७६). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७ , शके १९३८ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा ?भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४- ४७- २०१५ - २०१६ , 

गांव ढवळसर , तालुका दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ . 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादना खालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 
( १ ) ( २) 

(३ ) 
हे . आर 
०३७ 


२७ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव : - वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ- पुसद नविन रेल्वे लाईन करीता . 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ-पुसद नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रस्तावित नविन रेल्वेलाईनमुळे लोकांना दळणवळणाची साधन उपलब्ध होईल व तसेच आर्थिक बाजू मजबूत 
होण्यास मदत होईल . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) दिनांक १३- ०३ - २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१- २०१५- प्र . क्र . ३ - अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


। प्रशासकाचा 


नाम : 


परयल 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक २० डिसेंबर २०१६ . 


सना 


। पता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३७४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कली- भूस - कावि - ५०६- २०१६. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४ - प्रक्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्येदिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ); 


आणि त्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा ); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम - ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


ल्या 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


आणि म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्य कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- ४७ -२०१५ - २०१६ , 

गांव सावळी, तालुका दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादना खालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( ३ ) 

हे . आर 
८ / १ व ८ / २ 


न 


( २ ) 


एकूण . . 


४ ३९ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : -वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ-पुसद नविन रेल्वे लाईन करीता . 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -वर्धा-नांदेड, मार्गे यवतमाळ- पुसद नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचेप्रयोजनार्थ. 

( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रस्तावित नविन रेल्वेलाईनमुळे लोकांना दळणवळणाची साधन उपलब्ध होईल व तसेच आर्थिक बाजू मजबूत 
होण्यास मदत होईल . 

अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 


__ अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) दिनांक १३ - ०३- २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१- २०१५-प्र .क्र .३- अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
(अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ . 


। प्रशासक 


प्रशा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८, २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


९ । 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३७५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कली- भूस- कावि - ७०- २०१७. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४ - प्रक्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 


स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे. यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे,(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमुद करावा ) ; 


वश्यक 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम- ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 


मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 
अ -एक -३ (१६७६). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्य कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७ - ४७ - २०१५ - २०१६ , 

गांव लालखेड , तालुका दारव्हा , जिल्हा यवतमाळ. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा संपादनाखालील क्षेत्र 

गट क्रमांक 
( २) 

हे . आर 


( ३ ) 


० 


५२९ 
५३० / १ 
५३० / २ 
५२८ 


० 


५२७ 


० 


० 


५२६ 
४५८ 
४५७ 


० 


० 


५३८ 


० 


० 


० 


० 


rrow----------RAM 


५३९ 
५२५ पैकी 
५४२ 
६३० 
६३९ 
६४३ 
४८ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१३८ 


० 


३४ 


० 


३३ 


० 


० 


१३९ 
१४० 


० 


RAM 


० 


० 


१६५/ २ 
१७१ 
१९० 


० 


० 


एकूण . . 


९६९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


११ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : -वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ- पुसद नविन रेल्वे लाईन करीता. 
( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन : - वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ -पुसद नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रस्तावित नविन रेल्वेलाईनमुळे लोकांना दळणवळणाची साधन उपलब्ध होईल व तसेच आर्थिक बाजू मजबूत 

होण्यास मदत होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : दिनांक १३- ०३- २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१- २०१५- प्र . क्र . ३ - अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

___ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सका 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३७६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कली- भूस - कावि -८५- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४-प्रक्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे,( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम - ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्य कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३६- ४७ - २०१५ - २०१६ , 

गांव तपोना , तालुका दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ . 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

संपादनाखालील क्षेत्र 
गट क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१६० 


० 


१६१ 


-Yo 


० 


० 


० 


१६२ 
१६४ 
१६६ 
१६८ 


० 


u 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


३९ 
गावठाण 
३७ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४४/ १ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


१३ 


अनुसूची- एक - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


५३ / २ 
५३ / १ 


१ १४ 
० ४६ 
१५१ 


५४ 


५५ पैकी 


० 


५५ पैकी 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


१७ ६४ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : - वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ-पुसद नविन रेल्वे लाईन करीता. 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ- पुसद नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचेप्रयोजनार्थ. 

(३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रस्तावित नविन रेल्वेलाईनमुळे लोकांना दळणवळणाची साधन उपलब्ध होईल व तसेच आर्थिक बाजू मजबूत 
होण्यास मदत होईल . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ -०३- २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१- २०१५ - प्र. क्र . ३- अ - २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक २७ जानेवारी २०१७ . 


त 


अ- एक - ४ (१६७६) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


गासन 


जप 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्रस्तु - २- भूस - अका- कावि - १८४- २०१७. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४- प्रक्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे, अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे,( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७ , शके १९३८ 


१५ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्य कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


_ भूमापन किंवा 


( २ ) 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२- ४७ - २०१५ - २०१६ , 

गांव कुपटी , तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ . 
अनुक्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(३ ) 
हे . आर 
० ००८ 
० ५८० 
० ८२० 
० ४२० 
० ६०० 
० ५०० 
० ४९० 
० ५२२ 
० ५५७ 
० १९६ 
० ४७७ 
० ३३८ 
० ४२१ 
० ३४३ 
० ७११ 


न-Yr»७०.०००"8MARA 


० २३६ 


० २२२ 
१०५० 
० ००८ 
० ६३७ 
१ १७८ 
१ २०३ 
१ ०५५ 
० १९७ 
४ ४९६ 
० ०३० 
० १७३ 
० २०५ 
१ १४० 
० ६८५ 
१३२१ 


एकूण . . २० ८१९ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : - वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ -पुसद- उमरखेड नविन रेल्वे लाईन करीता. 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा- नांदेड मार्गे यवतमाळ- पुसद उमरखेड नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - सार्वजनिक हितार्थ . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – विस्थापनाची आवश्यकता नाही, सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : दिनांक १३- ०३ - २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१- २०१५- प्र . क्र .३ - अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्रस्तु -२- भंस अका- कावि -१८५-२०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ -२०१४- प्रक्र . ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


१७ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्य कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३- ४७- २०१५ - २०१६ , 

गांव दहागांव, तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ . 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(२ ) 


- 


हे . आर 


- 


- 


1和和 


- 


० 


० 


० 


하 


하 


하 


अ- एक -५ ( १६७६ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७ , शके १९३८ 


अनुसूची - एक - चालू 
( २) 


10 


हे . आर 


하 


० ४८ 


하 


० १८ 


० ११ 


하 


० ७९ 


하 


० ०३ 


이 


점 


० 


참 


० 


० 


. 


० ०७ 


एकूण . . 


८ ६७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नांव : - वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ - पुसद- उमरखेड नविन रेल्वे लाईन करीता . 


( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -वर्धा-नांदेड मार्गे यवतमाळ- पुसद उमरखेड नविन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 


र 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३- ०३- २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१- २०१५-प्र.क्र .३- अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचेकलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


१९ 


भाग १ ( अ. वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक -प्रस्तु- २- भूसं- अका- कावि - १८६- २०१७. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४ -प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९- ०१- २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समूचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा केला आहे) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत , (विस्थापन होणार असेल , तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल, तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यास येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम - ४ अनुसार कोणतेही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु. आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुक्रमांक 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४ -४७-२०१५- २०१६ , 
गांव श्रीदत्तनगर , तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 
(३ ) ( १) (२) 
हे . आर 
० ४३० २ १२ 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
(२) 


अंदाजित क्षेत्र 


(१) 


( ३ ) 
हे . आर 


१ 


११ 


१२ 


0००२ 


एकूण क्षेत्र . . ० ४३२ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८, २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव - वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईन करीता . 


( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन - वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ-पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईन चे सार्वजनिक कामाचेप्रयोजनार्थ. 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ – सार्वजनिक हितार्थ. 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ -०३- २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१- २०१५ -प्र.क्र . ३- अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०( क) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


: निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक - प्रस्तु - २ -भूसं- अका- कावि- १८७- २०१७ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ -०१- २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे. 


___ आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


२१ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -तीन मध्ये दिलेली आहेत , (विस्थापन होणार असेल , तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल , तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यास येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम - ४ अनुसार कोणतेही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाच्या कोणताही व्यवहार करणार नाहीकिंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


माल 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु . आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची-एक 


जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५- ४७-२०१५- २०१६ , 
गांव उमरखेड , तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 
( १) (२) 


अंदाजित क्षेत्र 


गट क्रमांक 


(१) 


( २) 


(३ ) 


(३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२७७ 


२७९ 


१ १७० 


२९१ 


४ 


१७०६ 


० ४०६ 
० ९०६ 
० ०१४ 
२ ८९० 
० ०९२ 


२९० 
२८९ 


२९२ 


० २५१ 


२८५ 


० ०९० 


२६९ 


० ८६९ 


२१९ 


० ६२९ 


३३२ 


० २०१ 


२२० 


० २३० 


२२१ 


० १७९ 


२२२ 


१ १९८ 


२१३ 


१ ०२२ 


पांदन 


० ०८० 


२१२ 


१२२५ 


२११ 


१४१९ 


२०८ 


४ ४९९ 


२०६ 


००४० 


२०७ 


१८८३ 


अ. - एक - ६ ( १६७६ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११ -१७, शके १९३८ 


( २) 


अनुसूची-एक - चालू 
( ३) (१ ) 
हे . आर 
३ ६६ २४ 
० ३३ २६ 


( ३ ) 
हे . आर 


१६३ 


० ९३ 


१५८ 
१५६ 


१५७ 


१५५ 


० 


१५४ 


२ ५८ 


२०४ 


० ०२ 


२०५ 


००१ 


२१० 


००१ 


एकूण क्षेत्र . . ३० ९५९ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव - वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईन करीता . 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन - वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ - पुसद - उमरखेड नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ - सार्वजनिक हितार्थ. 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : दिनांक १३ -०३ - २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१- २०१५ -प्र . क्र . ३- अ- २ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची- पाच 

___ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचेपदनाम 

: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३८१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक-प्रस्तु-२- भूसं - अका-कावि - १८८- २०१७. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४ -प्र .क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ - ०१- २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


२३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे) आवश्यक आहे . आठवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत , (विस्थापन होणार असेल, तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यास येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम -४ अनुसार कोणतेही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६ - ४७- २०१५ - २०१६, 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


( ३ ) 


गांव बिटरगाव , तालुका उमरखेड , जिल्हा यवतमाळ 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 
( ३) (१) (२ ) 
हे . आर 
२ ६२५ २ २३ 
० ७९० 
२ ११७ 
२ ८२४ 


हे . आर 


१ २०५ 


० 


१ १६५ 


२ ७९४ 
५ ४१५ 
० ४०० 


० ७२० 


एकूण क्षेत्र . . २० ०५५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८, २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव - वर्धा- नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईन करीता . 


( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन -वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ- पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईन चे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 


( ३) समाजाला मिळणारे लाभ – सार्वजनिक हितार्थ . 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

__ पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३- ०३ - २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१- २०१५ -प्र .क्र . ३- अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 

: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


शासकाचा 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३८२. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्रस्तु -२- भूसं - अका - कावि -१८९ -२०१७. - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ - २०१४ -प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ -०१-२०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे . अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्येदिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत, (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


२५ 


मालव 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

___ परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरखेड यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७- ४७ - २०१५ - २०१६ , 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


गांव मालेगाव , तालुका उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 
___ ( १ ) ( २) 


( २) 


( ३) 


हे . आर 


हे . आर 


0 


28mcwe 


. 


० १०१ 
० ०५१ 
० ६८१ 
१ १२७ 
० ००९ 
० ३०६ 


८५ 


१ ११० 
२ ५३३ 
० ७६५ 
० ६०४ 
२ ०८५ 
१३८२ 


6 


- 


3 


एकूण क्षेत्र . . १० ७५४ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव -वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ -पुसद- उमरखेड नवीन रेल्वे लाईन करीता. 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन - वर्धा-नांदेड , मार्गे यवतमाळ-पुसद -उमरखेड नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ – सार्वजनिक हितार्थ. 


अ .- एक - ७ (१६७६). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११ -१७, शके १९३८ 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


चा 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ -०३ - २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१- २०१५ -प्र . क्र . ३- अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क ) नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 

: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उमरखेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७. 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी , 
यवतमाळ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३८३ . 

उपविभागीय दंडाधिकारी , यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ (१) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक- गृहशाखा- कावि - १५- २०१७. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र .क्र .३४- का .०७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ नुसार 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक ०६- ०२- २०१७ ते दिनांक २३- ०२- २०१७ 
पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व 
चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता (नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) आदर्श आचार संहिता लागू झालेली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघातील 
( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी तसेच जिल्हा परिषद/पंचायत समिती निवडणूक निर्भयपणे व निःपक्षपाती 
पणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणुकीचे कालावधीत उमेदवारांना प्रचाराचे वेळी त्यांचे वाहन ताफ्यात ३ पेक्षा जास्त वाहने वापरता येणार नाही तसेच 
निवडणुकीचे प्रचारासाठी वापरावयाचे वाहनांची परवानगी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रचार 
कार्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे नोंदणी न करण्यात आलेले कोणतेही वाहन प्रचार कार्यासाठी वापरता येणार नाही . याकरीता 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याचे माझे ठाम मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , नरेंद्र टापरे , उपविभागीय 
दंडाधिकारी बुलडाणा , असे आदेशीत करतो की , बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व 
गट (नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) मतदार संघात निवडणुकीचे कालावधीत उमेदवारांना प्रचाराचे वेळी त्यांचे वाहन ताफ्यात ३ पेक्षा जास्त वाहने वापरता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


२७ 


येणार नाही तसेच निवडणूकीचे प्रचारासाठी वापरावयाचे वाहनांची परवानगी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून घेणे आवश्यक 
राहील . प्रचार कार्यासाठी संबंधित निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे नोंदणी न करण्यात आलेले कोणतेही वाहन प्रचार कार्यासाठी वापरता येणार 
नाही. असे आदेशीत करण्यात येत आहे . तथापी हा आदेश मा . पंतप्रधान आणि इतर राजकीय व्यक्ती ज्यांना Z + सुरक्षा प्रदान करण्यात आली 
आहे त्यांना लागू राहणार नाही हा आदेश संपूर्ण बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व 
गट मतदार संघा करीता लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८४ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक - गृहशाखा- कावि - १६- २०१७. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ-जिपपंस- २०१६ -प्र . क्र . ३४ - का .०७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ नुसार 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असन दिनांक ०६ - ०२- २०१७ ते दिनांक २३ -०२- २०१७ 
पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व 
चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता ( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघातील 
( नगरपालिका क्षेत्र वगळता) सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहणे आवश्यक आहे ही बाब विचारात घेता मतदानाचेदिवशी मतदान केंद्राच्या 
ठिकाणीकिंवा त्याच्या जागेत एकापेक्षा अधिक मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असतील तेथे अशा मतदान केंद्राच्या गटांसाठी त्या जागेच्या २०० मीटरचे 
अंतरा पलीकडे उमेदवारांचा केवळ एकच मंडप असावा. उमेदवाराला ज्या ठिकाणी मंडप उभारावयाचा त्या ठिकाणी ३x४ .५ फुटाचा एक बॅनर 
वापरता येईल . ज्या उमेदवाराला असे मंडप उभारावयाचे असतील अशा प्रत्येक उमेदवाराने त्याला ज्या मतदान केंद्राकरीता मंडप उभारावयाचे आहेत 
त्या मतदान केंद्राचे नांव त्यांचे अनुक्रमांक याबाबतची लेखी माहिती संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना आगाऊ कळविण्यात आली पाहीजे . तसेच 
मंडप उभारतांना स्थानिक प्राधिकरणाकडून लेखी परवानगी घेतली पाहिजे . मतदारांना मतदान यादीतील अनुक्रमांक देण्याच्या एकमेव प्रयोजनाकरीताच 
केवळ या मंडपाचा वापर करण्यात आला पाहिजे . अशा मंडपामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी करण्यास मुभा असणार नाही . मतदान केंद्रातून मत 
देऊन बाहेर पडलेल्या व्यक्तीस मंडपात येण्याची मुभा असणार नाही . मंडप सांभाळणा- या व्यक्तींनी मतदान केंद्राकडे जाणा- या मतदारांच्या मार्गात 
कोणताही अडथळानिर्माण करता कामा नये किंवा त्यांना दुस - या उमेदवारांच्या मंडपात जाण्यास प्रतिबंध करता कामा नये. यास्तव प्रस्तुत आदेश 
जारी करणे आवश्यक असल्याचे माझे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , नरेंद्र टापरे , उपविभागीय 
दंडाधिकारी बुलडाणा, असे आदेशीत करतो की , बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व 
गट मतदार संघातील ( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) मतदान केंद्रापासून २०० मीटरच्या आत कोणताही मंडप उभारण्यात येऊ नये तसेच जेथे एकाच 
मतदान केंद्राच्या ठिकाणी किंवा त्याच्या जागेत एका पेक्षा अधिक मतदान केंद्रे उभारण्यात आली असतील तेथे अशा मतदान केंद्राच्या गटांसाठी त्या 
जागेच्या १०० मीटरचे अंतरा पलीकडे उमेदवाराचा केवळ एकच मंडप असावा . तसेच मतदान केंद्र, धार्मिक स्थळे, दवाखाने आणि शैक्षणिक संस्था 
यांच्या पासून २०० मीटरच्या आत मंडप नसावा उमेदवाराला ज्या ठिकाणी मंडप उभारावयाचा त्या ठिकाणी ३X४ . ५ फुटाचा एक बॅनर वापरता 
येईल . ज्या उमेदवाराला असे मंडप उभारावयाचे असतील अशा प्रत्येक उमेदवाराने त्याला ज्या मतदान केंद्रावर मंडप उभारावयाचे आहेत त्या 
मतदान केंद्राचे नांव त्यांचे अनुक्रमांक याबाबतची लेखी माहिती संबंधित निवडणूक अधिका- यांना आगाऊ कळविणेत आली पाहीजे . असे मंडप 

स्थानिक प्राधिकरणाकडून लेखी परवानगी घेतली पाहीजे . मतदारांना मतदान यादीतील अनुक्रमांक देण्याच्या एकमेव प्रयोजनाकरीताच 
केवळ या मंडपाचा वापर करण्यात आला पाहिजे . अशा मंडपामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी करण्यास मुभा असणार नाही. मतदान केंद्रातून मत 
देऊन बाहेर पडलेल्या व्यक्तीस मंडपात येण्याची मुभा असणार नाही . मंडप सांभाळणा- या व्यक्तींनी मतदान केंद्राकडे जाणा- या मतदारांच्या मार्गात 
कोणताही अडथळानिर्माण करण्यास किंवा त्यांना दुस - या उमेदवारांच्या मंडपात जाण्यास बंदी घालीत आहे. 

हा आदेश संपूर्ण बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता 
( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) दि . ०६- ०२- २०१७ ते २३ - ०२- २०१७ पर्यंत (निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होई पर्यंत ) लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


भाग १ ( अ. वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८५ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक- गृहशाखा- कावि-१७- २०१७. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपंस -२०१६-प्र.क्र .३४- का .०७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ नुसार 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणूका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक ०६- ०२- २०१७ ते दिनांक २३-०२-२०१७ 
पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व 
चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता ( नगरपालिका क्षेत्र वगळता) आदर्श आचार संहिता लागू झालेली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघातील 
( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित रहाणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेता निवडणुका जाहीर होताच 
महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्ता विरुपन करण्यास प्रतिबंध अधिनियम , १९९५ चे कलम ५ अनुसार राजकीय पक्षाने / संघाने/ संस्थाने उमेदवार , प्रतिनिधी 
यांनी सार्वजनिक जागा , शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाचे इमारत व जागेवरील लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स , बॅनर्स , कट आऊट त्वरीत 
काढणे आवश्यक असल्याचे तसेच खाजगी जागा, इमारतीवरील संबंधित जागा मालकाचे लेखी संमतीशिवाय लावलेली भिंतीपत्रके, फलक, पोस्टर्स , 
बॅनर्स, कट आऊटस त्वरीत काढणे आवश्यक असल्याचेमाझे ठाम मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , नरेंद्र टापरे , उपविभागीय 
दंडाधिकारी , बुलडाणा असे आदेशीत करतो की , बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व 
गट मतदार संघातील ( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) सर्व राजकीय पक्षाने / संघाने / संस्थाने उमेदवार , प्रतिनिधी यांनी सार्वजनिक जागा , शासकीय व 
निमशासकीय कार्यालयाचे इमारत व जागेवरील लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स,बॅनर्स , कट आऊट त्वरीत काढून टाकावीत तसेच खाजगी 
जागा, इमारतीवरील संबंधित जागा मालकाचे लेखी संमती शिवाय लावलेली भिंतीपत्रके , फलक , पोस्टर्स ,बॅनर, कट आऊटस त्वरीत काढून 
टाकण्याबाबत आदेश करीत आहे . 

हा आदेश संपूर्ण बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता 
( नगरपालिका क्षेत्र वगळता) दि . ०६- ०२- २०१७ ते २३- ०२- २०१७ पर्यंत (निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ) लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास उक्त अधिनियमाचे कलम ४ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३८६ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 

आदेश 


क्रमांक - गृहशाखा- कावि - १८ - २०१७. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र, मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र .क्र . ३४ - का .०७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ नुसार 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणूका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक ०६- ०२ - २०१७ ते दिनांक २३- ०२-२०१७ 
पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व 
चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता (नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) आदर्श आचार संहिता लागू झालेली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघातील 
( नगरपालिका क्षेत्र वगळता) कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याचा दृष्टीने तसेच जिल्हा परिषद/पंचायत समिती निवडणूक निर्भय व 
निपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्व मुद्रक व प्रकाशक यांनी लोक प्रतिनिधीत्व अधिनियमाचे कलम १२७- ए मधील तरतुदीचेपालन 
होण्यासाठी निवडणुकीशी संबंधित साहित्य मुद्रित व प्रकाशित करतांना ( उदा . पोस्टर्स , पॉप्लेट इत्यादी ) त्यावर मुद्रक / प्रकाशक यांचे नांव व पत्ता असने 
आवश्यक आहे. मुद्रकाजवळ प्रकाशकाच्या स्वाक्षरीचे करारपत्र असणे आवश्यक आहे . निवडणुकीचे साहित्य प्रकाशित केल्यापासून ३ दिवसाचे 
आत प्रकाशित साहित्याच्या ३ प्रती व मुद्रकाला प्रकाशकाने प्राधिकृत केल्याबाबतचे करारपत्र संबंधित तालुक्याचेनिवडणूक शाखेत सादर करणे 
आवश्यक आहे . तसेच छापील निवडणूक साहित्याच्या ४ प्रती व सदर निवडणूक साहित्य छापण्याकरीता आलेल्या खर्चाचा तपशील संबंधित 
तालुक्याचेनिवडणूक शाखेस सादर करणे आवश्यक असल्याचे माझे ठाम मत झाले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


२९ 


त्याअर्थी, आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , नरेंद्र टापरे , उपविभागीय 
दंडाधिकारी, बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघातील ( नगरपालिका 
क्षेत्र वगळता) कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याच्या दृष्टीने तसेच निवडणूक निर्भय व निपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील 
सर्व मुद्रक व प्रकाशक यांनी निवडणुकीशी संबंधित साहित्य मुद्रित व प्रकाशित करतांना ( उदा . पोस्टर्स, पॉप्लेट इत्यादी ) त्यावर मुद्रक/ प्रकाशक यांचे 
नांव व पत्ता असणे आवश्यक आहे . मुद्रकाजवळ प्रकाशकाच्या स्वाक्षरीचे करारपत्र असणे आवश्यक आहे . निवडणुकीचे साहित्य प्रकाशित 
केल्यापासून ३ दिवसाचे आत प्रकाशित साहित्याच्या ३ प्रती व मुद्रकाला प्रकाशकाने प्राधिकृत केल्याबाबतचे करारपत्र संबंधित तालुक्याचेनिवडणूक 
शाखेत सादर करणे आवश्यक राहील तसेच छापील निवडणूक साहित्याच्या ४ प्रती व सदर निवडणूक साहीत्य छापण्याकरीता आलेल्या खर्चाचा 
तपशील संबंधित तालुक्याचेनिवडणूक शाखेस सादर करण्याबाबत आदेशित करीत आहे . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनिनियमाचे कलम १२७- ए नुसार तसेच भारतीय दंड संहिता , १८६० चे 
कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 

सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ३८७. 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक - गृहशाखा- कावि- १९ - २०१७ . 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ-जिपपंस- २०१६-प्र.क्र . ३४- का .०७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ नुसार 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणूका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक ०६- ०२- २०१७ ते दिनांक २३ -०२- २०१७ 
पर्यंत ( निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व 
चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता ( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) आदर्श आचार संहिता लागू झालेली 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघातील 
( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेता मतदानाचेदिवशी व मतदान केंद्र 
व परिसरात जमाव करण्यास , मतदारांना घाबरविण्यास , बळजबरीने मतदान करण्यास किंवा मतदान न करण्यास प्रवृत्त करणे , उमेदवाराच्या निवडणूक 
चिन्हाचे प्रदर्शन करणे , मोबाईल फोन , कॉर्डलेस फोन , पेजर, वायरलेस सेट व इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा वापर करणे , वाहनांचा प्रवेश , मतदान 
केंद्रामध्ये अनधिकृत प्रवेश यावर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचेमाझे ठाम मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , नरेंद्र टापरे , उपविभागीय 
दंडाधिकारी, बुलडाणा असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण 
व गट मतदार संघात ( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) मतदानाचेदिवशी मतदान केंद्र व परिसरात जमाव करण्यास, मतदारांना घाबरविण्यास , बळजबरीने 
मतदान करण्यास किंवा मतदान न करण्यास प्रवृत्त करणे, उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हाचे प्रदर्शन करणे, मोबाईल फोन , कॉर्डलेस फोन , पेजर , 
वायरलेस सेट व इतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा वापर करणे, वाहनांचा प्रवेश , मतदान केंद्रामध्ये अनधिकृत प्रवेश यावर बंदी घालीत आहे. 

हा आदेश संपूर्ण बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरिता 
( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) दिनांक ०६-०२- २०१७ ते २३- ०२- २०१७ पर्यंत (निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ) लागू राहील . तथापि , हा आदेश सर्व 
मतदानाशी संबंधित अधिकारी , सर्व पोलीस अधिकारी , सुरक्षा पथकातील कर्मचारी, निवडणूक निरीक्षक यांना लागू राहणार नाही . 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८८ . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक - गृहशाखा- कावि- २० - २०१७. 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपंस- २०१६- प्र .क्र .३४ - का .०७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ नुसार 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक ०६-०२ -२०१७ ते दिनांक २३-०२ -२०१७ 
पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व 
चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता ( नगरपालिका क्षेत्र वगळता ) आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे ; 
अ. - एक-८ ( १६७६ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११- १७ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघातील 
सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेता मतदान केंद्र, धार्मिक स्थळे, दवाखाना , शैक्षणिक 
संस्था यापासून २०० मीटरच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्ष , उमेदवार यांनी त्यांचे तात्पुरते कार्यालय उभारण्यात येवू नये असे माझे ठाम मत झाले 


आहे. 


त्याअर्थी, आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , नरेंद्र टापरे , उपविभागीय 
दंडाधिकारी , बुलडाणा असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
गण व गट मतदार संघातील कोणत्याही ठिकाणी मतदान केंद्र , दवाखाना, धार्मिक स्थळे व शैक्षणिक संस्था या पासून २०० मीटरचे आत कोणताही 
राजकीय पक्ष , उमेदवार यांना तात्पुरते कार्यालय उभारण्यास बंदी घालीत आहे. 


हा आदेश संपूर्ण बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता 
दिनांक ०६- ०२- २०१७ ते २३ - ०२- २०१७ पर्यंत (निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ) लागू राहील . 


या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८९ . 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक - गृहशाखा- कावि- २१ - २०१७. 


ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ -जिपपस - २०१६- प्र . क्र . ३४ - का .०७, दिनांक ११ जानेवारी २०१७ नुसार 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणूका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक ०६- ०२- २०१७ ते दिनांक २३-०२-२०१७ 
पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केल्याच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिनांकापर्यंत ) बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व 
चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघाकरीता ( नगरपालिका क्षेत्र वगळता) आदर्श आचार संहिता लागू झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गण व गट मतदार संघातील कायदा 
व सुव्यवस्था परिस्थिती कायम राहण्याच्या दृष्टीने तसेच जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती निवडणूक निर्भय व निपक्षपातीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने 
निवडणुकीचे कालावधीत देशाच्या व राज्याच्या सुरक्षिततेला धोका पोहचेल अशा प्रकारचे सार्वजनिक ठिकाणी भाषण देणे, नकला करणे , आक्षेपार्ह चित्र 
व चिन्ह प्रदर्शित करणे ज्याद्वारे नियमाचा भंग होईल अशा कृत्यावर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे मत झाले आहे . 


त्याअर्थी, आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , नरेंद्र टापरे , उपविभागीय 
दंडाधिकारी, बुलडाणा असे आदेशीत करीत आहे की , बुलडाणा उपविभागातील बुलडाणा व चिखली तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
गण व गट मतदार संघातील कायदा व परिस्थिती कायम राहण्याच्या दृष्टीने तसेचजिल्हा परिषद/ पंचायत समिती निवडणूक निर्भय व निपक्षपातीपणे 
पार पाडण्याच्या दृष्टीने निवडणूकीचे कालावधीत देशाच्या व राज्याच्या सुरक्षिततेला धोका पोहचेल अशा प्रकारचे सार्वजनिक ठिकाणी भाषण देणे , 
नकला करणे, आक्षेपार्ह चित्र व चिन्ह प्रदर्शित करणे ज्याद्वारे नियमाचा भंग होईल असे कृत्य करण्यास बंदी घालीत आहे . 


या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 


सदर आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी जारी केला आहे. 


बुलडाणा : 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ . 


नरेंद्र टापरे , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , 

बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७ /फाल्गुन ११ - १७ , शके १९३८ 


३१ 


भाग १ ( अ.वि .पु .). म. शा . रा . अ .क्र . ३९० . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा,२००५ . 

अधिसूचना ३ 
क्रमांक ४०८- सिं . व्य .१-मध्यम प्रकल्प अधिसूचना-३ - २०१७. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ च्या कलम ५, ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असानिर्णय झाला आहे 
की , पाणीवापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकिय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता , बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा खालील प्रमाणे पाणीवापर संस्थेचे अद्ययावत नकाशाच्या व प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय, सिंचन शाखा कार्यालय , उपविभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर 
माहिती साठी प्रसिध्द करीत आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा , असेही जाहिर करतो की , यापुढे समुचीत 
प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकचे किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे शेतक- यांकडून 
व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटदारावर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक राहील . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन राजपत्रात जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव - ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , ता . खामगाव जि . बुलडाणा . 

पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता (प्रस्तावित ) - जय किसान पाणी वापर संस्था ,पिंप्री देशमुख 
चारी / शाखा/ कालवा वितरिका 

मौजे -पिंप्री देशमुख मौजे -चिखली 

मौजे - पारखेड 
गट नं . निहाय सिंचन गट नं . निहाय सिंचन 

गट नं . निहाय सिंचन 
गट नं . 

गट नं . 

क्षेत्र 

गट नं . 
( २) 

( ४ ) 

( ५ ) 
हे . आर हे . आर 

हे. आर 
७०५- डावे, ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प 

१०५ 

३६४ ११६ 

३७५ 
प्रवाही सिंचन 

१२४ 
१४, १०० मी . ते १६, ०६० मी . 

१३२ 
मुख्य कालवा 

१६२ 
२७० 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


( १ ) 


( ७) 


o 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१९६ 


० 


१०९ 


० 


०३१ 


० 


०९९ 


४ 


११९ 
१७३ 


४२० 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११- १७, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( ३) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


९७ 


१५६ 
१९१ 


१०१ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


११८ 
१२० 


० 


७३९ - डावे 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


- 


४ 


१७६ 


४३६ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


३३ 


अनुसूची - चालू 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२ ०८ 


१६५ 
६ १६ 
२ १० 
११५ 
१२६ 
१४५ 


२७५ 


एकूण 


१३५७३ 


२८ ८५ 


३७५ 


एकूण सर्व क्षेत्र 


. . 


१६८ ३३ 


ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , प्रवाही सिंचन 
१४ ,१०० मी . ते १६ ,०६० मी . मुख्य कालवा 


मौजे -पिंप्री देशमुख 
एकूण सिंचन क्षेत्र 

१३५ ७३ 


मौजे -चिखली 
एकूण सिंचन क्षेत्र 

२८ ८५ 


मौजे - पारखेड 
एकूण सिंचन क्षेत्र 


३७५ 


ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , ता . खामगाव, जि . बुलडाणा जय किसान पाणीवापर संस्था पिंप्री देशमुख मर्या., ता . खामगाव , जि . बुलडाणाचे एकूण सिंचन 
क्षेत्र १६८ ३३ हे . आर 


भाग १ ( अ. वि .पु.). म. शा . रा . अ. क्र . ३९१ . 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा,२००५ . 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन राजपत्रात 
जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


अनुसूची 


प्रकल्पाचे नाव- ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 


अधिसूचना ३ 
क्रमांक ४०८- सिं . व्य . १-मध्यम प्रकल्प अधिसूचना-३ -२०१७. - 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन , २००५ 
च्या कलम ५, ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
पाणीवापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित 
करण्यासाठी मी , राजेश चरणदास हुमणे , कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थाचे अद्ययावत 
नकाशाच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय,सिंचन शाखा कार्यालय , 
उपविभाग कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना 
फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 


पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) - श्री . विठ्ठल पाणीवापर 

संस्था, राहुड 
चारी/ शाखा/ कालवा 

मौजे राहुड 
वितरिका 

निहाय सिंचन 


क्षेत्र 


गट नं . 
( २) 


(३ ) 
हे . आर 


ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प, प्रवाही सिंचन 
९०४० मी ., गेट नं . ४५२ मुख्य कालवा 


आणि त्याअर्थी, मी , राजेश चरणदास हुमणे , कार्यकारी अभियंता, 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा असेही जाहिर करतो की , यापुढे 
समुचीत प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारक किंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतक -यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटदारावर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक 
राहील . 


cncwow 


अ .- एक -९ ( १६७६ ). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११- १७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


(२) 


( ३) 
हे . आर 


( ३ ) 
हे . आर 
१९९ 
१८० 
३३८ 


० ८९ 


१६७ 
१६८ 
१७२ 


१३५ 
२५७ 
० ५० 
३०४ 


१७४ 


१७७ 


१२१ 


१८२ 


१८४ 
१८५ 


२ २८ 
११९ 
१३५ 
४ ६२ 
१७३ 
१५८ 


१८६ 
१८७ 


१८८ 


०२८ 


२ १३ 


१९० 


१०३ 


४९८ 


० 


एकूण 


१४९ ५६ 


० 


० 


० 


० 


ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा श्री . विठठल 
पाणीवापर संस्था , राहुड मर्या., ता . खामगाव , जि . बुलडाणाच सिंचन 
क्षेत्र १४९ ५६ हे . आर 


० 


४ 


भाग १ ( अ.वि .पु .). म. शा . रा. अ.क्र . ३९२ . 


४ 


४ 


0 


Y 


- 


का 


[ UT 


- 


- 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक- यांकडून व्यवस्थापन कायदा ,२००५. 

अधिसूचना ३ 
क्रमांक ४०८- सिं . व्य .१- मध्यम प्रकल्प अधिसूचना-३ -२०१७. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन - २००५ 
च्या कलम ५, ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
पाणी वापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित 
करण्यासाठी मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थाचे अद्ययावत 
नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय ,सिंचन शाखा कार्यालय , 
उपविभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना 
फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा असेही जाहिर करतो की , यापुढे 
समुचीत प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारक किंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतक- यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटदारावर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक 
राहील . 


१०२ 
१०८ 
१११ 
११३ 
११४ 


- 


० 


Y 


११५ 


Y 


१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 


० 


० 


१६६ 


३०९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११ -१७, शके १९३८ 


३५ 


अनुसूची - चालू 


(१ ) 


( २) ( ३) 

हे . आर 
मौजे बेलुरा 


( ३ ) 


एकूण . . 


२२ ८३ 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन राजपत्रात 
जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

___ अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव- ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 
पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) - मिलन पाणीवापर संस्था , 

पिंपळगाव राजा 
चारी / शाखा/ कालवा 

मौजे पिंपळगाव राजा 
वितरिका 

गट नं . 
( २) 

हे . आर 
ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , प्रवाही सिंचन ५९९ 

०६२ 
२६४० मी . ते ६०४० मी . मुख्य कालवा ६०१ ५३५ 
गेट क्र .- १३२ 

६०२ ९८३ 
२२४ 

५०३ 
३६४ 

६०६ ०५६ 
६०७ 
६०८ 
६०९ १७२ 
६१० 
६४० 
६४४ 
६४५ 
६४६ 
६४७ 
६४९ १०३ 
६५० 
६५१ ०७६ 


६०३ 


३०२ 


० 


मौजे-पिंपळगाव राजा 
एकूण सिंचन क्षेत्र 

६७ १४ 


मौजे- राहूड 
एकूण सिंचन क्षेत्र 

२२ ८३ 


० 


० 


० 


० 


ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा , मिलन पाणी 
वापर संस्था पिंपळगाव राजा मर्या., ता . खामगाव , जि . बुलडाणाचेसिंचन 
क्षेत्र ८९ ९७ हे . आर 


० 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा . अ . क्र . ३९३. 


०७१ 


० 


६६४ 


७०३ 


०७३ 


७०४ 


० 


० 


७०५ 


७०६ 


० 


७०८ 


० 


७१० 


s 


w 


७१२ 
७१३ 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५. 

अधिसूचना ३ 
क्रमांक ४०८ -सिं . व्य .१- मध्यम प्रकल्प अधिसूचना - ३-२०१७. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , 
२००५ च्या कलम ५, ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणीवापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चीत 
करण्यासाठी मी , राजेश चरणदास हुमणे , कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा , खालील प्रमाणे पाणीवापर संस्थाचे अद्ययावत 
नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय ,सिंचन शाखा कार्यालय, 
उपविभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना 
फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , राजेश चरणदास हुमणे , कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा असेही जाहिर करतो की , यापुढे 
समुचीत प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारक किंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतक -यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारावर पाणी वापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक 
राहील . 


८ 


७१६ 


० 


७१७ 


० 


० 


७१९ 


७२१ 


७२२ 


७२३ 


११८ 
१६९ 
०७५ 
०७० 
१२१ 


७३७ 
७६८ 


एकूण . . 


६७१४ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


हे . आर 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन राजपत्रात 
जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

___ अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव - ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प , ता . खामगाव जि . बुलडाणा 
पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) - विश्वासु पाणी वापर संस्था , 

वसाडी , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 
चारी / शाखा/ कालवा 

मौजे वसाडी 
वितरिका 

सिंचन क्षेत्र 


१३३ 
१३४ 


३०३ 
३ १८ 
२ १० 


१३५ 


१३६ 
१३८ 
१४१ 


१४३ 


१४४ 


क्षेत्र 


गट नं . 

(२) 


१४५ 


० ५१ 


१४६ 


१४९ 


१४८ 
१४९ 


ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प, प्रवाही सिंचन 
५८२० मी . ते ७३८० मी . 
नांदुरा उपकालवा 


हे . आर 
१२३ 
१०३ 
२ १० 


० ५३ 
०६५ 
०९६ 


१५१ 


एकूण . . 


९३ ८० 


ज्ञानगंगा मध्यम प्रकल्प, ता . खामगाव , जि . बुलडाणा , विश्वासु पाणी 
वापर संस्था , राहुड मर्या., ता . खामगाव , जि . बुलडाणाचेसिंचन क्षेत्र 
९३ ८० हे . आर 


मौजा प्रमाणे गोषवारा 


( १) 


हे . आर 
१३५ ०७ 
२८ ८५ 
३७५ 


१५८ 


मौजे पिंप्री देशमुख 
मौजे चिखली 
मौजे पारखेड 
मौजे राहुड 
मौजे पिंपळगाव राजा 
मौजे बेलुरा 
मौजे वसाडी 


१४९ ०६ 


६७१४ 
२२ ८३ 
९३०८ 


भाग १ ( अ. वि .पु.). म. शा . रा . अ . क्र . ३९४ . 


१८५ 


१७१ 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा ,२००५ . 

___ अधिसूचना ३ 
क्रमांक ४०८ -सिं . शा .- ल. पा .- अधिसूचना -३- २०१७. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ च्या कलम ५, ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणी वापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 
निश्चीत करण्यासाठी मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग बुलडाणा, खालील प्रमाणे पाणी वापर संस्थाचे 
अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि /किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय , सिंचन 


१३० 


१३१ 
१३२ 


४ ५० 
१ १५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ /फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


३७ 


अनुसूची - चालू 


हे . आर 


०६४ 
०३८ 


० 


० 


० 


। 


एकूण 


शाख कार्यालय, उपविभागीय विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग, बुलडाणा असेही जाहिर करतो की , यापुढे 
समुचीत प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकालाकिंवा कब्जेदार 
हयांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतक - यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा- या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारावर पाणी वापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणेबंधनकारक 
राहील . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन राजपत्रात 
जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता, अकोला 
सिंचन मंडळ , अकोला यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

अनुसूची 
सिंचन प्रकल्पाचे नाव व पत्ता - तांदुळवाडी ल. पा . प्रकल्प , 

ता . सिंदखेड राजा , जि . बुलडाणा 
पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) - स्व . भास्करराव शिंगणे 
पाणी वापर संस्था , तांदुळवाडी, ता . सिंदखेडा राजा, जि . बुलडाणा 
चारी/ शाखा/ कालवा विमोचक क्रमांक गट निहाय सिंचन क्षेत्र 
वितरीका 

गट नं . क्षेत्र 


मुख्य कालवा 


० 


थेट विमोचक 
उजवे- ३ , 
सा .क्र . १०२० मी . 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


९ ४३ 


मुख्य कालवा 


१२३ 


मौजे महारखेड 
थेट विमोचक १९४ 
उजवे-४, 
सा . क्र . ११७० मी . १९६ 

१९७ 


१९५ 


० ४८ 


हे . आर 


११२ 
०५१ 


मुख्य कालवा 


० 


१९८ 


मौजे तांदुळवाडी 
थेट विमोचक 

१ 
उजवे- १ , 
सा . क्र . ६३० मी . 


०३६ 
०२५ 


० 


० 


० 


० 


१९९ 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२०५ 


० 


० 


० 


१४६ 
१४७ 
१४८ 
१५० 
१५२ 
१५३ 


० 


० 


० 


२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०९ 
२१० 
२११ 


० 


० 


० 


१५४ 


० 


० 


१०० 


१५५ 
१५६ 


२१२ 


० 


० 


० 


२१३ 
२१४ 


० 


एकूण . . 


८ १४ 


२१५ 


० 


० 


० 


२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१९ 
२२० 


० 


मुख्य कालवा 


८ 


०३५ 


० 


थेट विमोचक 
उजवे-२ , 
सा . क्र . ८७० मी . 


०६२ 


१०५ 


०७० 


२२१ 


० ९० 


5882 


०७५ 


० 


एकूण . . 


२५ ५७ 


० ८६ 


अ . - एक - १० (१६७६ ) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११- १७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( १ ) 


( ३) 


( ४) 
हे . आर 


हे . आर 


मुख्य कालवा 


११५ 


१६२ 


० ०८ 


थेट विमोचक 
उजवे- ५ , 
सा .क्र . १२०० मी . 


१६३ 


० 


० 


११६ 
११७ 
११८ 


१६५ 


० 


० 


१६७ 


० 


० 


१६८ 
१६९ 
१७० 


० 


० 


० 


१७४ 
१७५ 


० 


१७६ 


० 


१२७ 


० 


१७७ 
१७८ 


० 


१७९ 


० 


ala 


० 


० 


० 


० 


१८५ 


० 


० 


१८६ 
१८७ 
१८८ 


० 


० 


१८९ 


० 


१९० 


१९१ 


० 


० 


१९३ 


२२२ 


० 


१४५ 


१४६ 


एकूण . . 


१४७ 


मुख्य कालवा 


१७१ 


१३५ 


१५० 


थेट विमोचक 
उजवे- ६ , 
सा .क्र . १३६५ मी . 


० 


१७२ 
१७३ 


१५१ 


० 


२४३ 


० 


१५३ 


२४४ 


० 


२४५ 


० 


२४६ 


० 


१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 


२५४ 


० 


२५५ 


२५६ 


० 


१५९ 


२५७ 


० 


१६० 
१६१ 


२५८ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


३९ 


अनुसूची –चालू 


अनुसूची - चालू 
( २) 


( ३) 


( ४) 
हे . आर 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


मुख्य कालवा 


o 


२५९ 
२६० 


०४९ 
०५१ 


थेट विमोचक 
उजवे - ११ , 
सा . क्र . ३४८० मी . 


७९ 


०९१ 


१६८ 


MMMMM 


० 


० 


० 


एकूण . . 


१४ ९७ 


० 


० 


मुख्य कालवा 


१६१ 


थेट विमोचक २४ 
उजवे- ७ , 
सा . क्र . १६५० मी . 

एकूण . . 


० 


० 


१६१ 


० 


० 


मुख्य कालवा 


- 


२७६ 


० 


थेट विमोचक 
उजवे - ८ , 
सा . क्र . १८६३ मी . 


० 


०६८ 
०७७ 
१२३ 
११६ 


० 


० 


० 


१४२ 


० 


१०० 


० 


एकूण . . 


८०२ 


१०१ 


० 


मुख्य कालवा 


० 


थेट विमोचक 
उजवे -९ , 
सा . क्र . २८२० मी . 


Mr 


० 


१०४ 
१०५ 


१०६ 


० 


७ 


० 


१०७ 
१०८ 


० 


० 


१०९ 


० 


११० 


० 


१११ 


११२ 


११७ 


०७८ 


११३ 
११४ 


० 


८४ 


एकूण 


एकूण 


४३ ८२ 


मुख्य कालवा 


थेट विमोचक 
उजवे- १० , 
सा .क्र . ३२१० मी . 


२६८ 
२६९ 


ॐ 


मुख्य कालवा 


२६९ 


थेट विमोचक 
उजवे-१२ , 
सा . क्र . ३८१० मी . 


२६९ 


एकूण . . 


१० ७५ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


(२) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


h 


हे . आर 
१२१ 
०६८ 


हे . आर 
१४८ 


५३६ 


० 


० 


लॐॐॐॐ2585 


५३७ 
५३८ 
५३९ 
५४० 


० 


० 


५४१ 


० 


१९२ 


५४२ 


४ 


१ ०२ 


५५८ 


० 


०८३ 


० 


० 


एकूण 


१५ १९ 


५५९ 
५६० 
५६१ 
५६६ 


४ 


मुख्य कालवा 


थेट विमोचक 
उजवे - १३, 
सा .क्र . ३९६० मी . 


३३६ 
२१३ 


५६८ 


५६९ 


० 


५७३ 


० 


०७१ 
०७१ 
२ २६ 
२७४ 


एकूण . . 


मुख्य कालवा 


३२७ 


एकूण . . 


१२६२ 


थेट विमोचक 
उजवे- १६, 
सा . क्र . ५१३० मी . 


३२८ 
३२९ 
३३० 


मौजे सावखेड तेजन 
५१९ 

० १५ 


मुख्य कालवा 


३३१ 


थेट विमोचक 
उजवे-१४ , 
सा .क्र . ४२०० मी . 


५२० 
५२१ 


३३९ 
४७९ 
५४३ 


५२२ 


५२३ 
५२४ 
५२५ 
५२६ 
५२७ 
५९६ 
८२६ 


५४५ 
५४६ 
५४७ 
५४८ 
५५४ 
५५५ 


५५६ 


एकूण . . 


१२ १५ 


५५७ 
५६२ 


मुख्य कालवा 


थेट विमोचक 
उजवे- १५, 
सा . क्र . ४७७० मी . 


५२८ 
५२९ 


४ ७४ 
१११ 
१११ 
१४० 
०६७ 
०६४ 
२ ४८ 
० ८४ 


५६३ 
५६४ 


५३० 


५६५ 
५६७ 


5 


५३३ 


एकूण . . 


३० २१ 


५३४ 
५३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी,मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११- १७ , शके १९३८ 


४१ 


भाग १ ( अ.वि . पु.). म . शा . रा . अ . क्र . ३९५ . 


अनुसूची - चालू 
(२) 


मुख्य कालवा 


५४९ 


थेट विमोचक 
उजवे- १७ , 
सा . क्र . ५१९० मी . 


५५० 


हे . आर 
१०५ 
०३१ 
०४५ 
१४६ 


५५१ 


५५२ 


५५३ 


० 


० 


० 


५८१ 
५८२ 
५८५ 
६४२ 
६४३ 
६४४ 
६४५ 
६४६ 


० 


० 


० 


६४७ 


० 


महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा,२००५ . 

अधिसूचना ३ 
क्रमांक ४०८ - सिं . व्य . १.- लघु.प्रकल्प .- अधिसूचना- ३- २०१७. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक- यांकडून व्यवस्थापन कायदा , 
२००५ च्या कलम ५, ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणीवापर संस्थाचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चित 
करण्यासाठी मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा 
पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा , खालील प्रमाणे पाणीवापर संस्थाचे अद्ययावत 
नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 
याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसिल कार्यालय ,सिंचन शाखा कार्यालय , 
उपविभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना 
फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा असेही जाहिर करतो की , यापुढे 
समुचीत प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारक किंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतक -यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारावर पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक 
राहील . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन राजपत्रात 
जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिक्षक अभियंता , पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

___ अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव व पत्ता - लांजुड लघु प्रकल्प , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 
पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) - श्री . जयहरी पाणी वापर 

संस्था , चिखली खु . 


० 


० 


० 


६४८ 
६४९ 
६५० 
६५१ 
८१७ 
८१८ 
८१९ 


४४४ 


६४९ 


र 


८२० 


८२१ 
८२२ 
८२३ 


० ५८ 
०५६ 
११३ 
०६५ 
०६६ 


८२९ 


प्रक 


या 


एकूण . . 


४० १४ 


चारी / शाखा/ कालवा 

वितरिका 


मौजेचिखली खु . 
गट निहाय सिंचन क्षेत्र 


क्षेत्र 


गट नं . 

( २) 


( १) 


( ३ ) 


गोषवारा 
अ. क्र . गावाचे नाव विमोचक क्र . 

सिंचन 

गावनिहाय 

क्षेत्र ( C . C . A.) 
(१) (२) 

( ४ ) 

हे . आर 
१ मौजे तांदुळवाडी थेट विमोचक उजवे- १, २ व ३ २४.२५ 
२ मौजे महारखेड थेट विमोचक उजवे- ४,५ ,६, ७,८ , २१५ १३ 

९ , १०, ११ ,१२ व १३ 
३ मौजे सावखेड थेट विमोचक उजवे- १४ ,१५,१६, १०८ ६२ 
तेजण 

व १७ 


हे . आर 


१२३ 


लांजुड लघु प्रकल्प, मुख्य कालवा 
विमोचक डावे , चक क्र . १० , 
सा . क्रं . ११११ 


१६० 
१४७ 


१२१ 


१२२ 


० 


० 


१३८ 
१३९ 


१३९ 


४ 


३४८ . ०० 


तांदुळवाडी ल . पा . प्रकल्प , 

ता . सिंदखेड राजा , जि . बुलडाणा 

एकूणसिंचन क्षेत्र ( C . C . A. ) 
अ .- एक - ११ ( १६७६ ) . 


लघु कालवा क्र . १ 
विमोचक उजवे, चेक क्र . ११ , 
सा . क्रं . १२० 


१४० 
१४१ 


२९४ 
१७५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


( २) 


( २) 


(३) 
हे . आर 


हे . आर 


१४२ 


० 


१६४ 
७६८ 


५५ 


० 


लघु कालवा क्र . २ 
डावे विमोचक , सा . क्र . ४२० 
चक क्र . १८ 


० 


१३५ 


१३३ 


लघु कालवा क्र . १ 
विमोचक डावे, सा . क्र . ३६० 
चक क्र . १२ 


१३६ 


ه 


० 


ه 


१३७ 


० 


१३४ 


ه 


० 


१४३ 


ه 


१४४ 


ه 


एकूण . . 


१८४ ६७ 


س 


ه 


२२७ 


489 


लघु कालवा क्र . २ 
डावे विमोचक , ३, 
चक क्र . १९ , सा . क्र . ९०० 


४ १६ 
११० 


يه 


२२६ 


ه 


Pा۲۲۶ 


लघु कालवा क्र . १ 
पुच्छ विमोचक , सा . क्र . ७४० 
चक क्र . १३ 


or 


ه 


२२४ 
२१७ 


يه 


२१६ 


- 


م 


२१४ 


० 


سهرد 


२१५ 


० 


० 


लघु कालवा क्र . २ 
उजवेविमोचक , 
चक क्र . २० , सा . क्र . ९०० 


० 


२ २१ 
६ २७ 
१७७ 
५५३ 
३३४ 


० 


लघु कालवा क्र . २ 
डावे विमोचक , सा . क्र . २५ 
चक क्र . १४ 


० 


२ ४३ 
३ ०४ 


० 


० 


० 


२१२ 


० 


लघु कालवा क्र . २ 
डावे विमोचक , सा . क्र . २५ 
चक क्र . १५ 


३५९ 


२४४ 


लघु कालवा क्र . २ 
उजवे विमोचक , 
चेक क्र . २१ , सा . क्र . १४३५ 


२४५ 


० 


२४६ 


० 


२४७ 


लघु कालवा क्र . २ 
डावे विमोचक , सा . क्र . १४० 
चक क्र . १६ 


२४८ 


० 


० 


Y 


२४३ 


लघु कालवा क्र . २ 
उजवे विमोचक , 
चक क्र . २२ , सा . क्र . २०७० 


लघु कालवा क्र . २ 
डावे विमोचक , सा . क्र . ४२ 
चक क्र . १७ 


२४९ 


m 


२५१ 


३६४ 


२८९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी,मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११- १७ , शके १९३८ 


४३ 


अनुसूची - चालू 


(१ ) 


( २) 


(३) 
हे . आर 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा . अ . क्र . ३९६ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन कायदा ,२००५. 


० 


अधिसूचना ३ 


२८६ 
२८५ 
२८७ 


क्रमांक ८२९ - सिं . व्य . १- लघु प्रकल्प अधिसूचना -३ - २०१७. 


०४० 
१३१ 
०५१ 
१३२ 


२८० 


२९० 


२५० 


२८८ 


२२७ 


३९५ 


२८४ 


२७६ 


५८८ 
२९३ 
० २२ 


२५ 


० 


३९४ 


१२४ 


लघु कालवा क्र . २ 
उजवे विमोचक 
चक क्र . २३ , सा . क्र . २३१० 
लघु कालवा क्र . २ 
पुच्छ विमोचक 
चेक क्र . २४ , सा . क्र . २४६० 


२८३ 


४ २२ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन 
कायदा , २००५ च्या कलम ५, ६ व ७ व नियम क्र . ३ नुसार असा निर्णय 
झाला आहे की , पाणीवापर संस्थाचे जलशास्त्रीय तत्वावर आधारून 
प्रशासनिक सोयीने करण्याचे ठरले असल्यामुळे मी , राजेश चरणदास 
हुमणे , कार्यकारी अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा खालील 
प्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक 
आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , 
तहसिल कार्यालय , सिंचन शाखा कार्यालय , उपविभाग कार्यालय आणि 
इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहिती साठी 
प्रसिध्द करीत आहे . 

आणि त्याअर्थी, मी , राजेश चरणदास हुमणे, कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , बुलडाणा , असेही जाहिर करतो की , यापुढे 
समुचीत प्राधिकरणातर्फे कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकालाकिंवा कब्जेदार 
यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे 
शेतक - यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटाधारकाला पाणीवापर संस्थेतर्फे पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक 
राहील . 


२८१ 


० ८१ 


११४ 


० 


२८२ 
२७९ 
२७८ 
२७७ 


० 


२९२ 


० 


० 


३९१ 


३९३ 


० 


२३४ 
२३६ 
२३७ 
२३८ 


०८६ 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
राजपत्रात जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , 
अकोला सिंचन मंडळ , अकोला यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


लघु कालवा ( उपकालवा ) 
सा . क्र . २४० , पुच्छ विमोचक 
चक क्र . २५ , 


० 


२३९ 


० 


२४० 
२४१ 
२४२ 


२ २९ 
१६२ 
१२१ 
१३४ 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव- अंचरवाडी- २ लघु पाटबंधारे प्रकल्प , ता . चिखली, 

जि . बुलडाणा . 


२३५ 


एकूण . . 


१३५ ३३ 


पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( प्रस्तावित ) - जयकिसन पाणीवापर 

संस्था , अंचरवाडी , ता . चिखली, जि . बुलडाणा 


लांजुड लघु प्रकल्प मौजेचिखली 
प्रवाही सिंचन एकूण क्षेत्र 

१८४ ६७ 


मौजे लांजुड 
एकूण क्षेत्र 
१३५३३ 


गाव निहाय सर्व्हे नं ./ गट नं . 


विमोचक वितरीका/ लघु 

वितरीका/मुख्य कालवा 


क्षेत्र 


एकूण लांजुड प्रकल्प सिंचन क्षेत्र ३२० ०० 
लांजुड लघु प्रकल्प , जयहरी पाणीवापर संस्था चिखली खु. मर्या., तालुका 
खामगाव , जि . बुलडाणाचे एकूण सिंचन क्षेत्र ३२० ०० हे . आर . 


गट नं . 
मौजे वसंत नगर 

हे . आर 


DOR- 1 डावा मुख्य कालवा 


१०२ 
२२३ 
१०० 


दिनांक २० जानेवारी २०१७. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११- १७ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


हे . आर 


हे . आर 


DOR - 5 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


१५ १६ 


DOR - 6 


२५६ 


९ १६ 


एकूण . . 


१८ ०४ 


० 


२५७ 


+ 


ज 


मौजे अंचरवाडी 


२५८ 
२५९ 


DOR- 2 


. 


० 


० 


२६० 
२६१ 
२६२ 


० 


० 


० 


८ 


२६३ 


० 


० 


एकूण . . 


२५ २७ 


८ 


DOR - 7 


एकूण . . 


१५८८ 


२६४ 


२६५ 


२६६ 


DOR - 3 


२६७ 
२६८ 


२६९ 


२७० 


२३९ 
२३८ 


२१० 


१०१ 


२७१ 
२७२ 
२७३ 
२७४ 


एकूण . . 


१६ ०४ 


२७५ 


२७६ 
२७७ 


DOR - 4 


__ ११ 


२८४ 


१२अ 


- 


२७८ 


२७९ 


- 


० 


२८० 


२८९ 


० 


० 


२९० 
२९१ 


० 


२९२ 


४ 


४८१ 


० 


एकूण . . 


२५ २३ 


एकूण . . 


११३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २-८ , २०१७ / फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


४५ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


(२) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


DOR - 8 


२८५ 


७४० 


DOR - 11 


३३९ 


० ९५ 
२०९ 


२८६ 


० 


२८७ 


० 


၃၀၃ 


१२५ 


www 


० 


३०५ 


३४४ 
३४५ 


० 


० 


३१८ 


एकूण . . 


२२ ५७ 


DOR - 9 


१६० 


२९३ 
२९४ 


१२२ 
१२१ 


३५० 


एकूण . . 


२१३७ 


- 


DOR- 12 


१२१ 


२८८ 
२९९ 

३०० 
३०७ अ 
३०७ ब 
३०८ 
३१२ 
३१४ 


१२७ 
१७२ 
२४५ 
०४१ 
०८१ 
६ ५४ 
२७९ 


३५१ 
३५२ 


७६५ 


३५३ 


१०१ 


३५४ 


१०१ 
१०१ 
१६१ 
१५१ 


३५५ 
३५६ 
३५८ 
३५९ 


३१५ 


३१६ 
३१७ 


२ ९३ 


३१८ 
३१९ 


एकूण 


१७९५ 


३२० 


३२१ 


DOR - 13 


0 


एकूण . . 


२९ ६७ 


&0 


११९ 
३७० 
३ ६८ 
१२१ 
१२१ 
१२१ 


DOR - 10 


२७४ 


28 


३६८ 
१२८ 


३६५ 


३१० 
३११ 
३२२ 
३२३ 
३२४ 
३२५ 


६ २२ 


२ ९४ 


३७३ 
३७४ 
३६७ 
३६८ 


१०१ 


१०१ 


३२५ 


wocWwwc0 


३६९ 


४८ 


३२६ 


१०१ 


४ ७७ 


३२७ 
३२८ 


३९९ 


एकूण . . 


२४ ३९ 


एकूण . . 


२९ ६२ 


एकूण अंचरवाडी 


२५४ ५० 


अ .- एक - १२ (१६७६ ). 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २-८ , २०१७/ फाल्गुन ११-१७, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( २) 


अनुसूची - चालू 

( २) ( ३ ) 

हे . आर 
मौजेपिंप्री आंधळे 


हे . आर 


१०५ 


DOR - 14 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


३४ १९ 


० 


एकूण पिंप्री आंधळे 


w 


८६ ४६ 


w 


W 


मौजाप्रमाणे गोषवारा 
वसंत नगर 

१८ ०४ 
अंचरवाडी 

२५४ ५० 
पिंप्री आंधळे 

८६ ४६ 


__ 


एकूण 


५२ २७ 


Tail 


३५८ 


एकूण लाभक्षेत्र 


३५९ ०० 


- 


Y 


0 


बुलडाणा : 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१७ . 


राजेश चरणदास हुमणे, 

कार्यकारी अभियंता , 
बुलडाणा पाटबंधारे विभाग , 

बुलडाणा. 


१७१ 


0 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


